नांदेड लोकसभा पोट निवडणूक -२०२४ 
निवडणूक संदर्भात विविध नमून्यांची (Form) 
छपाई करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय 
शासन ज्ञापन क्र.संकीर्णर०२४/प्र.क्र.१४/२४/निवडणूक १२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३ ऑक्टोबर, २०२४. 
प्रस्तावना : 
भारत निवडणूक आयोगामार्फत लवकरच राज्यात विधानसभा सार्वित्रक निवडणूक-२०२४ चा कार्यक्रम 
जाहीर होणार आहे. विधानसभा निवडणूकीबरोबरच नांदेड लोकसभा क्षेत्राचे निर्वाचित सदस्य श्री. वसंत चव्हाण 
यांच्या निधनामुळे रिक्‍त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सबब नांदेड मतदार संघाकरिता 
पोट निवडणूक जाहीर झाल्यास सदर निवडणूक प्रक्रियेकरिता विविध नमून्यांची (Form) च्या छपाई करणे आवश्‍यक 
आहे. सबब नांदेड लोकसभा संभाव्य पोटनिवडणूकीकरिता लागणाऱ्या विविध फॉर्मच्या छपाई प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन ज्ञापन: 
संभाव्य नांदेड लोकसभा पोटनिवडणूक-२०२४ साठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त मागणीनुसार, ३८ प्रकारच्या ८०,३२२ इतक्या नमून्यांची (Form) च्या छपाईसाठी रु. ३७२१३/- 
(रुपये सदोतीस हजार दोनशे तेरा फक्त) इतक्या रक्कमेची आव्यकता आहे. सबब प्रस्तावित निवडणूकीसाठी 
लागणाऱ्या विविध नमून्यांची (Form) च्या छपाईसाठी रु. ३७२१३/- अंदाजित खर्चाच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या दि.२८.०६.२०२३ पत्रात दिलेल्या निकषानुसार, लोकसभा 
पोटनिवडणूकीकरिता निवडणूकीकरिता लागणाऱ्या विविध नमून्यांची (Form) च्या छपाई करण्याचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे : 


List of Polling Forms 
Sr. 00. र Per 7 
Items Criteria Quantity | Roundup Cc AMT 
No OPY | १२९ 
Form-5 NOTICE OF 6 X 10 शब शि 0.40 24 
1 | WITHDRAWAL OF 
CANDIDATURES 
Form-6 NOTICE OF 6 X 10 a शिन 1.82 109 
2 | WITHDRAWAL OF 
CANDIDATURES 
3 Form-10 APPOINTMENT = OF 2150X 6 12900 12900 | 0.40 | 5160 
POLLING AGENT 
4 Form-11 Revocation of appointment 2150X 1 2150 2150 | 0.40 860 
Of Polling Agent 
Form-12 Letter of Intimation to 2150X5+10% 11825 11900 | 0.40 | 4760 
२ Returning Officer 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्णर०२४/प्र.क्र.१४/२४/निवडणूक १२ 


6 Form-12 A Application for Election 2150X3+10% 7095 7100 | 0.40 | 2840 
Duty Certificate 
4 Form-12 1 Election Duty 2150X5+10% 11825 11900 | 0.40 | 4760 
Certificate 
Form-12 (८ Letter of Intimation to 1X 10 10 10 | 0.40 4 
5 Assistant Returning Officer for 
notified class of electors 
form 12 1) Letter of Intimation to 85+Voters 416 420 | 0.40 168 
a Assistant Returning Officer for | PWD+essential 
notified class of electors Services 
10 | Form-13 A Declaration By Elector No5+No.9 12241 12300 | 0.40 | 4920 
Form-13. 1) Instructions for the No5+No.9 12241 12300 | 0.40 | 4920 
11 | Guidance Of Notified Class of 
Electors 
Form-13. E Instructions for the 
Guidance Of electors (To be used at 
12 | an election to the House o the People 1X 10 10 10 | 0.40 4 
or to the Legislative Assemble of a 
State. Notified Class of Electors 
E F ‘ Service Voter X 
13 orm 13 F Appointment of proxy by 20% (6 X 43 50 | 0.40 20 
classified service 
6)+20% 
Form 13 G_ Revocation of 
appointment of Proxy or revocation 
14 | of appointment of proxy and 1X 10 10 10 | 0.40 4 
appointment of substitute proxy by 
classified service voter to give vote 
Form 16 Ballot Paper Account and 
result of counting (Part A and Part B) are #203 SA "70८ | आहद 
Form 16 A_ To_ be used in 1. क eee 
16 | Constituencies Specified Under Rule > एकल, oo 
be printed 
59 A 
17 Form 18 Appointment of Counting 6X20 120 120 | 0.40 48 
Agents 
18 Form 19 Revocation of Appointment 6X10 120 120 | 0.40 48 
of counting 
Form A Communication with regard 
to Authored Persons to intimate 
names of Candidates set up by 
ry recognized National or State Political गी द नो) 150 | 4.80 1) 
Party or registered un recognized 
Political Party 
20 Notice as to name of candidate set up 6X25 150 150 | 0.40 0 
by the political party 
21 | Form 22 Certificate of Election 1X 02 2 2 | 0.80 1.60 
22 | Form 2 A Nomination Form 6 X 50 300 300 | 0.40 120 
23 | Form 26 Affidavit 6 X 50 300 300 | 0.40 120 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्णर०२४/प्र.क्र.१४/२४/निवडणूक १२ 


24 


Annexure 28 Micro Observer Port on 
Poll Day 


6 X 50 


300 


300 


0.76 


228 


25 


ANNEXURE 48 (Part A) REGISTER 
FOR MAINTENANCE OF DAY TO 
DAY ACCOUNTS OF ELECTION 
EXPENDITURE 


6 X 50 


300 


300 


0.40 


120 


26 


Shadow Register for micro observer 


6 X 50 


300 


300 


8.00 


2400 


27 


Record of paper Seals 


2150 +10% 


2365 


2400 


0.76 


1824 


28 


Restriction on the 
Pamphlets 


printing of 


6 X 50 


300 


300 


0.76 


228 


29 


Notice to Contesting candidates 
regarding penal provisions in the law 


6 X 50 


300 


300 


0.40 


120 


30 


Application for refund of Deposit 
made U/s 34 of the RP Act 1951 by 
candidates 


6 X 50 


300 


300 


0.40 


120 


31 


Application for refund of Deposit 
made under 34 of the RP Act 1951 by 
the depositor when he is not the 
candidates 


6 X 10 


वि 


« 


0.40 


24 


32 


Application for refund of Deposit 
made under 34 of the RP Act 1951 by 
the legal representative of the 
candidates 


6 X 50 


300 


300 


0.40 


120 


33 


FORMAT FOR SPECIMEN 
SIGNATURES OF CANDIDATES 
AND THEIR ELECTION AGENTS 


6X2 


12 


20 


0.40 


34 


ACCOUNT REGISTER OF 
POSTAL BALLOT PAPERS 
ISSUED TO PERSONS DRAFTED 


6X2 


12 


20 


0.40 


35 


ANNEXURE 33 NOTICE TO 
CANDIDATE OR THEIR 
ELECTION AGENTS REGARDING 
THE DATE, TIME AND PLACE 

OF COUNTING 


6 X 50 


300 


450 


0.40 


180 


36 


Proforma for verifying votes of 
randomly selected CUs 


6 X 10 


60 


90 


0.40 


37 


Authorization by the observer for 
declaration of result 


6 X 02 


12 


20 


0.40 


38 


Maintenance of account of election 
expenses u/s 77 by the candidate and 
lodging of true copy thereof with the 
District Election Officer u/s 78 of the 
RP Act] 1951 by contesting 
Candidature Regarding. 


6 X 50 


300 


300 


0.76 


228 


TOTAL AMOUNT 


80322 


37146 


३. 


संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाहन संचालनालय, चर्नी रोड मुंबई यांनी उपरोक्‍त विविध 
नमुन्यांची छपाई करुन सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना पुरवठा करावा. तथापि, अ.क्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्णर०२४/प्र.क्र.१४/२४/निवडणूक १२ 


१९,२०,२२,२३,२५ व २६ येथील नमुन्यांचा पुरवठा सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना प्राथम्याने 
करावा. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना सदर फॉर्मस/नमूने यांचे वितरणाबाबतचा तपशिल 
संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय, चर्नी रोड मुंबई यांना यथावकाश कळविण्यात 
येईल. 
४. सदर ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-२ अंतर्गत निवडणूकांशी संबंधित बाबींवरील 
खर्चास मंजूरी देण्याच्या प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी H.A-2, २०१५ निवडणूका, १०६ राज्य / संघराज्य क्षेत्र / विधानमंडळ निवडणुका 
घेण्यासाठी लागणारा खर्च (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाळील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संकेतांक २०२४१००३१६२९४११९०७ हा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


VIKRAM VISHNU 
NIKAM 


(विक्रम निकम) 
अवर सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय. 
प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/२), मुंबई / नागपूर, 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा-१/२), मुंबई/नागपूर 

३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक झाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. सह सचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सह सचिव, (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक झाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा व कोषागारे संचालनालय 

८. संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामुग्री व प्रकाशन संचालनालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

९. उद्योग सह संचालक, (भांडार खरेदी), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, चर्चगेट, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी, निवडणूक 3, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


